नाजकधा निरसन अधिनियम, १९९९ मधील 
तरतुदी तपासून कलम २० खालील प्रलंबित 
योजना पुर्ण करणे वा अशा जमिनी विकसनासाठी 
उपलब्ध होण्याकरीता आवश्‍यक उपाययोजना 
सुचविण्यासाठी श्री.बी.एन.श्रीकृष्णा, सेवानिवृत्त 
न्यायमूर्ती,  मा.सर्वोच्च न्यायालय व 
श्री.बी.एन.मखिजा, सेवानिवृत्त सचिव आरोग्य 
विभाग, महाराष्ट्र शासन यांची द्विसदस्यीय 
समितीस मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक नाजक २०१७/प्र.क्र.६३/नाजकधा-२ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०७मार्च, २०१८. 


वाचाः- शासन निर्णय क्रमांक नाजक २०१७/प्र.क्र.६३/नाजकधा-२, दि.१६.०६.२०१७व 
दि.१४.११.२०१७ 

शासन निर्णय:- 
नाजकधा अधिनियम, १९७६ च्या कलम २० अन्वये मंजूर करण्यात आलेल्या विविध 


योजनेची अंमळबजावणी, कलम २० खाली पुर्ण झालेल्या गृहबांधणी योजनेतील इमारतींचा 


पुनर्विकास तसेच कळम २० अन्वये मंजूर असलेल्या परंतु प्रलंबित असलेल्या योजना यासाठी 


नाजकधा अधिनियमातील कायदेशीर बाबी तपासून आणि सर्वकष अभ्यास करुन कायदेशीर व 


व्यवहार्य उपाययोजना सुचविण्याकरीता संदर्भाधीन दि.१६.०६.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये 


श्री.बी.एन.श्रीकृष्णा, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती, मा.सर्वोच्च न्यायालय व श्री.बी.एन.मखिजा, सेवानिवृत्त 


सचिव आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र शासन यांची द्विसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. 


उक्त समितीचा कार्यकाळ ३ महिन्यांसाठी निश्चित करण्यात आला होता. 


श्री.बी.एन.श्रीकृष्ण सेवानिवृत्त न्यायमुर्ती व श्री.बी.एन.मखिजा सेवानिवृत्त सचिव या द्विसदस्यीय 


समितीस निश्चित करण्यात आलेल्या कालावधीमध्ये शासनास अहवाळ सादर करता आला 


नसल्यामुळे सदर समितीस दि.१६.०९.२०१७ पासून पुढील ३ महिन्यांचा कालावधीसाठी म्हणजेच 


दि.१६.१२.२०१७ पर्यंतच्या कालावधीसाठी या विभागाच्या दि.१४.११.२०१७ रोजीच्या शासन 


निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली आहे. परंतु विहित काळावधीत समितीस अहवाळ सादर करता 


न आल्यामुळे सदर समितीस पुढील तीन महिन्यांसाठी मुदतवाढ देणे आवश्‍यक वाटते. नाजकधा 


अधिनियमाची व्याप्ती तसेच समितीच्या कामकाजासाठी लागणारा अधिकचा वेळ याबाबी विचारात 


घेता द्विसदस्यीय समितीस शासनास शिफारस करण्यासाठी दि.१६.१२.२०१७ पासून पुढील ३ 


महिन्यांच्या काळावधीसाठी शासन मान्यतेने मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः नाजक २०१७/प्र.क्र.६३/नाजकधा-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला AYA त्याचा संकेताक २०१८० ३०७१६२३७०४९८२५असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Samadhan Khatkale 
S a mM a d h a Nn DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Urban 
Development Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=3cc48a0aa3fbc01f7ee956a75c9445a5b81 fecse4 
K h a t ka | e 29¢69234939d35b4eaceee0, cn=Samadhan Khatkale 
Date: 2018.03.08 15:48:48 +05'30' 
(समाधान खटकाळे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव 


२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 

३. सर्व मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

४. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

५. सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, म्हाडा, मुंबई. 

सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. 

. सचिव, संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी (नाजकधा) मुंबई उपनगरे / ठाणे (ठाणे व उल्हासनगर 

नागरी समूह) / नाशिक/पुणे/ सोलापूर / कोल्हापूर /सांगली/ नागपूर. 

१०.संचालक, उद्योग संचालनालय, नविन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, उद्योग सारथी, 
महाकाली गुहा रोड, अंधेरी (पूर्व) मुंबई.४०००९३ 

१२.महासंचाळक, माहिती व जन संपर्क महासंचालनालय, मुंबई 

१३.महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१४.महालेखापाल, (लेखापरिक्ष), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१५.निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई/ अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१६.उप सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई.(व्यय-४) (वित्तीय सुधारणा) 

१७.उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई (सेवा, का २९ oH) 

१८. कक्ष अधिकारी (नाजकधा-१,२, ३), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९.निवडनस्ती (नाजकधा-२) 


oe ७ & 


पृष्ठ २ पैकी 2 


